RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31748 
Reg. No. MCS/ 174/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक ५२] 


बुधवार , ऑक्टोबर २५ , २०१७/ कार्तिक ३, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २६ .०० 


N 


असाधारण क्रमांक ७१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील (भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 

___ नगरविकास विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६. 

क्रमांक पीसीएन. ३०१७/ प्र.क्र .५३३/ नवि - २२. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, पिंपरी-चिंचवड नवनगर हद्दीतील जागा संपादन, विकास व 
वितरण करणे यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ मध्ये ( १९६६ चा महा . ३७ ) मधील कलम ११३ च्या पोट -कलम 
( २ ) व ( ६ ) खाली शासन अधिसूचना, नगरविकास , सार्वजनिक आरोग्य व गृहनिर्माण विभाग क्रमांक आरपीपी.११७० / १६३१९ / आरपीसी II , 
दिनांक १४ मार्च १९७२ अन्वये अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व इतर सदस्य असलेल्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना, नगरविकास विभाग क्रमांक पीसीएन. ३०१३ /प्र.क्र . ५८ / नवि - २२ , दिनांक २१ जानेवारी २०१३ अन्वये या 
प्राधिकरणाची पुनर्रचना करण्यात आली होती, आणि या अधिसूचनेन्वये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष , सदस्य व सदस्य सचिवांची नियुक्ती करण्यात 
आली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने सदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून श्री . तुकाराम मुंढे ( भारतीय प्रशासन सेवा) यांची नियुक्ती करण्याचे 
ठरविले आहे . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११३ च्या पोट- कलम ( २) व ( ६ ) तसेच कलम ७ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून व त्याबाबत त्यास समर्थ करणाऱ्या अन्य सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट शासन . याद्वारे श्री . तकाराम मंढे ( भारतीय प्रशासन सेवा ) 

[ सदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून पुढील आदेश होईपर्यंत नियुक्त करण्यासाठी शासन अधिसूचना क्रमाक पीसीएन . ३०१३ / प्र . क्र . ५८ / नवि - २२ , 
दिनांक २१ जानेवारी २०१३ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करत आहेत : 

सदर अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या (१) विभागीय आयुक्त , पुणे विभाग , पुणे , अध्यक्ष याऐवजी, 

__ “ ( १) श्री तुकाराम मुंढे ( भारतीय प्रशासन सेवा), अध्यक्ष ” असे वाचावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . श . गोखले, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग एक - अ ( म . उ. वि . )- ७१ – १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग, ऑक्टोबर २५, २०१७/ कार्तिक ३, शके १९३९ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 25th October 2017 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. PCN . 3017 / C . R . 533 /UD - 22 . — Whereas , by Government Notification , Urban Development, 
Public Health and Housing Department, No. RPP . 1170 / 16319 /RPC - II, dated the 14th March 1972 , 
issued under sub -section ( 2 ) read with sub- section (6 ) of section 113 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ), the Government of Maharashtra , for the 
purpose of acquiring , development and disposing of lands in the area of the Pimpari-Chinchwad 
New Town , has constituted the Pimpari -Chinchwad New Town Development Authority 
(hereinafter referred to as “ the said Authority ” ), consisting of Chairman , Vice -Chairman and 
other Members ; 

And whereas , the said Authority has been reconstituted by the Government Notification , 
Urban Development Department , No. PCN . 3013 / C . R . 58 /UD - 22 , dated the 21st January 2013 , by 
appointing the Chairman , Vice -Chairman , Members and Member -Secretary of the said Authority ; 

And whereas , the Government considers it expedient to appoint Shri Tukaram Mundhe 
( Indian Administration Service ), as a Chairman of the said Authority . 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub - section ( 2 ) read with the sub - section 
(6 ) of section 113 and section 7 of the said Act and of all other powers enabling it in this behalf, the 
Government of Maharashtra hereby amends the Government Notification , Urban Development 
Department No. PCN . 3013 / C . R . 58 /UD -22 , dated the 21st January 2013 and appoint 
Shri Tukaram Mundhe ( Indian Administration Service ) as a Chairman of the said Authority , till 
further orders , as follows : 

In the said notification , for the brackets , number and words “ ( 1 ) The Divisional 
Commissioner , Pune Division , Pune : Chairman ” , the following shall be substituted , 
namely : 

“ ( 1) Shri Tukaram Mundhe (Indian Administration Service ): Chairman ." 


11 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . S . GOKHALE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


